राज्यातील वीज उपलब्ध असलेल्या शासकीय 
धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्याची पोती 
शिवण्यासाठी शिवण यंत्रे, Sit हूक व शिवण 
यंत्रासाठी लागणारा धागा गव्हर्नमेंट 
ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलट्वारे खरेदी 
करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : सामुग्री-३१२१/ प्र.क्र.१३१/ ना.पु. १६ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जून, २०२२. 
वाचा : शासन निर्णय समक्रमांक दि.०३ फेब्रुवारी,२०२२. 
शुध्दीपत्रक:- उपरोक्त वाचा येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णय दि.०३ फेब्रुवारी,२०२२ मधील परिच्छेद क्र.६ 
व १२ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
अ) परिच्छेद क्र. ६ मधील पुरवठा कालावधी यामध्ये : 


“ IR पुरवठादारास ९० दिवसांच्या कालावधीत या वस्तुंचा पुरवठा संबंधित जिल्हा पुरवठा 
कार्यालयांना स्वत:च्या खर्चाने करावयाचा आहे”. 


याऐवजी 
“ Id पुरवठादारास ९० कार्यालयीन दिवसांच्या कालावधीत या वस्तुंचा पुरवठा संबंधित जिल्हा 
पुरवठा कार्यालयांना स्वत:च्या खर्चाने करावयाचा आहे”. 
असे वाचण्यात यावे. 
ब) परिच्छेद क्र. १२ च्या ५ व्या ओळीतील 


“सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा”. 
याऐवजी 


“सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा”. 
असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०६२९१८४५२८१२०६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आवन चार सार व नावाने, 


HEMANT RAGHUNATH णन 
WADIKAR ot 
(हेमंत वाडीकर) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 
१) मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सामुग्री-३१२१/ प्र.क्र.१३१/ ना.पु. १६ अ, 


मा.राज्य मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
विकास आयुक्त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व विभागीय आयुक्त, 
नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 
संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
सर्व उपायुक्त (पुरवठा), विभागीय आयुक्‍त, कार्यालय 
) संबंधित जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 
) संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
) उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 
) उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 
१४) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


ra 5 ८ ७०० ०४ 2 उ 


“2 (२ 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा परिमंडळ द्वारा: वित्तीय सछ़ागार व उप 
सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

२० वित्त विभाग (व्यय ४), मंत्रालय, मुंबई. 

२१ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२२ निवड नस्ती/नापु-१६अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


